शासन निर्णय- 


१. यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे 

२. मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
नाथनगर (उ.) पैठण जि. औरंगाबाद. 

३. डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती. 
या संस्थांना सन २०२१-२२ या वर्षासाठी (अनिवार्य) 
३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) करिता निधी वितरित 
करणेबाबत. (पहिला हप्ता) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः यशदा २०२१/प्र.क्र.४९/२१/१२ अ 


वाचा: 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २० डिसेंबर, २०२१ 


वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प ३, 

दि.६ एप्रिल, २०२१. 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. - बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.८९/२०२१/२५, 
दि.८ एप्रिल, २०२१. 

प्राध्यापक तथा वित्तीय सल्लागार यशदा पुणे यांचे क्र.बजेट-२०२१-२२ / न.क्र.११३ 
/२०२१ दि.२७ ऑगस्ट, 2024 


. संचालक, मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी ,पैठण औरंगाबाद, 


याचे क्र.२०२०/मप्रविप्रप्र/्लेखाअनुदान / कावि-३२१ दि.३०.७.२०२१ पत्र. 
संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी , 
अमरावती यांचे क्र.लेखा/३१-सहा-अनुदान/६६९/२०२१ दि.२३.७.२०२१ चे पत्र. 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प ३, 

दि.१४ डिसेंबर, २०२१. 


यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी पुणे, मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी , 
नाथनगर (उ. ) पैठण औरंगाबाद व डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती 
या संस्थांकरिता सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षाच्या अनिवार्य खर्चासाठी संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन परिपत्रकान्वये 
अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये ३१ सहायक अनुदान ( वेतनेतर ) करिता अनुक्रमे रु.३९२.०४ लाख व दोन संस्थांकरिता 
प्रत्येकी रु.१४.७० लाख इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील अनिवार्य खर्चाच्या ३१ 


सहायक अनुदान ( वेतनेतर ) करिता, अर्थसंकल्पीय तरतूदीनुसार संदर्भाधीन क्र. ६ च्या शासन निर्णयान्वये ६० % च्या 
मर्यादेत खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. 


मात्र, वित्त विभागाने कार्यालयीन खर्चाकरिता अनिवार्य ३१ सहायक अनुदान वेतनेतरकरिता तीन्ही 
संस्थांकरिता मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतुदीनुसार पुढे दिलेल्या तक्त्यातील रकाना क्र. ४ मध्ये नमूद केल्यानुसार १५% 


च्या मर्यादेत सहाय्यक अनुदान अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यासाठी उपलब्ध करुन दिले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः यशदा २०२१/प्र.क्र.४९/२१/१२ अ 


BH.) राज्य योजनांतर्गत योजना वार्षिक योजना वार्षिक योजना 
सन २०२१-२२ साठी सन २०२१-२२ साठी वेतनेतर 
अनिवार्य खर्चासाठी मंजूर खर्चाकरिता १५% च्या मर्यादेत 
अर्थसंकल्पिय तरतूद वितरित करण्यासाठी उपलब्ध 
झालेले अनुदान 
| १| २ ३ 1 ४] 
अनिवार्य | वेतनेतर | वेतनेतर 


मागणी क्र. ए-४, मुख्य लेखाशिर्ष "२०७० - इतर प्रशासनिक सेवा - रु.३९२.०४ रु.५८.८० 
००३ - प्रशिक्षण (००) (०६) यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन 
प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेस सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य) 
(२०७० ०५३२) ३१ सहायक अनुदान ( वेतनेतर) 


मागणी क्र. ए-४, मुख्य लेखाशिर्ष "२०७० - इतर प्रशासनिक सेवा - रु. १४.७० रु.०२.२० 
००३ - प्रशिक्षण (००) (०७) मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण 
प्रबोधिनी, औरंगाबाद या संस्थेस सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य) 
(२०७० ०७४६) ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) 


मागणी क्र ए-४, मुख्य लेखाशिर्ष "२०७० - इतर प्रशासनिक सेवा - रु. १४.७० रु.०२.२० 
००३ प्रशिक्षण (००) (०८) डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व 
विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेस सहाय्यक अनुदान 
(अनिवार्य) (२०७० ०७५५ ३१ सहायक अनुदान ( वेतनेतर) 


२. आतापर्यंत यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे, मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण 
प्रबोधिनी ,पैठण, औरंगाबाद व डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती या 
तीनही संस्थांकरिता अनिवार्य ३१ सहायक अनुदान ( वेतनेतर ) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षासाठी कोणताही खर्च करण्यात आलेला नाही. 


३. आता, यडवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेस संस्थेस संदर्भाधीन क्र. ६ च्या एकूण 
अर्थसंकल्पिय अनुदानाच्या १५% च्या मर्यादेत, अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या 
सहायक अनुदानामधून अनिवार्य खर्चासाठी ( प्रशिक्षण शुल्क ) रु.५८.८० लाख ( रुपये अठ्ठाव्वन लाख, ऐशी हजार 
फक्त) इतके ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) (पहिला हप्ता) म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. 

हा खर्च मागणी क्र .ए-४, मुख्य लेखाशिर्ष "२०७० - इतर प्रशासनिक सेवा - ००३ प्रशिक्षण (००)(०६) यशवंतराव 
चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यास सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य ) (२०७००५३२) - ३१ सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर)* याखाली सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठीच्या मंजूर तरतुदीतून रु.५८.८० लाख ( रुपये अठ्ठाव्वन 
लाख RA हजार फक्त) याप्रमाणे भागविण्यात यावा. 


४. मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी नाथनगर (उ.) पैठण, औरंगाबाद या संस्थेस संदर्भाधीन 
क्र. ६ च्या एकूण अर्थसंकल्पिय अनुदानाच्या १५% च्या मर्यादेत, अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर वितरणासाठी 
उपलब्ध असलेल्या सहायक अनुदानामधून ( कार्यालयीन ) अनिवार्य खर्चासाठी रु.०२.२० लाख ( रुपये दोन लाख, 
वीस हजार फक्त) इतके ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) (पहिला हप्ता) म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. 


हा खर्च मागणी क्र .ए-४, मुख्य लेखाशिर्ष "२०७० - इतर प्रशासनिक सेवा - ००३ प्रशिक्षण (००)(०७) मराठवाडा 

प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी ,पैठण, औरंगाबाद यास सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य) (२०७००७४६) - ३१ 

सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) याखाली सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठीच्या मंजूर तरतुदीतून रु. २.२० लाख 
(रुपये दोन लाख ,वीस हजार फक्त) याप्रमाणे भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यशदा २०२१/प्र.क्र.४९/२१/१२ अ 


५. डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेस संदर्भाधीन 
क्र. ६ च्या एकूण अर्थसंकल्पिय अनुदानाच्या १५% च्या मर्यादेत, अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर वितरणासाठी उपलब्ध 
असलेल्या सहायक अनुदानामधून ( कार्यालयीन) अनिवार्य खर्चासाठी रु.०२.२० लाख (रुपये दोन लाख, वीस हजार 
फक्त) इतके ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) (पहिला हप्ता) म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. 


हा खर्च मागणी क्र.ए-४, मुख्य लेखाशिर्ष "२०७० - इतर प्रशासनिक सेवा - ००३ प्रशिक्षण (००)(०८) 
डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती यास सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य ) 
( २०७००७५५ ) - ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) याखाली सन 2029-2022 या आर्थिक वर्षासाठीच्या मंजूर 
तरतुदीतून रु०२.२०. लाख (रुपये दोन लाख ,वीस हजार फक्त( याप्रमाणे भागविण्यात यावा. 


६. सदरहू मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची संबंधित कोषागारातून काढण्यात आळेळी रक्‍कम महालेखापाल 
कार्यालयातील लेख्यात त्याच शीर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा नाही याची तीनही संस्थेने खात्री करुन घ्यावी व 
त्याबाबतचे प्रमाणपत्र १५ दिवसांच्या आत शासनास सादर करावे. 


७. तीनही संस्थांनी आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ मधील मंजूर अनुदानाइतका खर्च सिमित ठेवावा. 


८. तीनही संस्थांनी आता वितरीत करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे तपशीलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र 
(UTILIZATION CERTIFICATE) महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई / नागपूर व शासनाला तातडीने 
सादर करावे. 


८. तीनही संस्थांचे उपरोक्‍त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र- १ व २, मुंबई / नागपूर २, नागपूर यांना राहतील व त्याकरिता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण 
सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 


९. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६३८/२०२१, व्यय ४ 
दि.७.१२.२०२१ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१०. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२०१६१७३०३७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Leena Ashish Sankhe 
harash 


, ou=General 
sstalCode=400032, 


Leena Ashish 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


6९7, 
serial I Number=783ca3332598c7e1c28393ea543fa05d91b77/36a 
848f4738d12288e105699f4, cn=Leena Ashish Sankhe 
Date: 2021.12.20 16:19:07 +05'30" 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति: 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
३) महासंचालक, Baal We. 
) 
) 


विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद / अमरावती. 

संचालक, मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी ,पैठण, औरंगाबाद व डॉ.पंजाबराव देशमुख 
विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती 

उप संचालक, लेखा व कोषागारे, अमरावती 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद /अमरावती 

लेखा अधिकारी, यशदा पुणे 

उप कोषागार कार्यालय, पैठण औरंगाबाद/ अमरावती. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


259dbf8fc1aed336674eb{6138607b 1 6aacbbe 


शासन निर्णय क्रमांकः यशदा २०२१/प्र.क्र.४९/२१/१२ अ 


१०) वित्त विभाग (व्यय-४/ अर्थसंकल्प १४), मंत्रालय, मुंबई 

११) अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन क्रमांक-२५. मंत्रालय, मुंबई 

१२) मा. अ.मु. स.(सेवा) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) निवड नस्ती. (सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या. १२ ओ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


